इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत 
विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व 
कार्यालय प्रमुख घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आस्थाप्र -२०२२/प्र.क्र. ६२/आस्थापना-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा:- १) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.८/ 
आस्थापना-२, दि.१४/१/२०२१ व दि.२२/३/२०२२. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, 
दि.१७/४/२०१५. 
प्रस्तावना:- 


इतर मागास बहुजन कल्याण या नवीन निर्माण झालेल्या विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 
वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतिबंधास मंजूरी प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार 
विभागाच्या संचालनालय, प्रादेशिक स्तरावरील कार्यालये तसेच जिल्हा स्तरावरील कार्यालयासाठी 
मंजूर आकृतिबंधानुसार अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्‍ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अखत्यारितील क्षेत्रिय स्तरावरील कार्यालय प्रमुखांना 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग एक ते पाच मध्ये दि.१७/४/२०१५ 
रोजीच्या वाचा येथे नमूद क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने वित्तीय 
बाबींकरीता विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अखत्यारितील क्षेत्रिय स्तरावरील कार्यालय प्रमुखांना 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग एक ते पाच मध्ये दि.१७/४/२०१५ रोजी 
करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने वित्तीय बाबींकरीता खालीलप्रमाणे विभाग प्रमुख, प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम/कार्यालय म्हणून घोषित करणे 
a संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, | विभाग प्रमुख 
पुणे 


२. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण | प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख 
(प्रादेशिक) विभागाची प्रादेशिक स्तरावरील कार्यालये 


३. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण | कार्यालय प्रमुख 
विभागाची जिल्हा स्तरावरील कार्यालये 


४. प्रकल्प अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची | कार्यालय प्रमुख 
जिल्हा स्तरावरील कार्यालये 


शासन आदेश HATH: आस्थाप्र -२०२२/प्र.क्र. 62/आस्थापना-2 


२. वरीलप्रमाणे घोषित करण्यात आलेल्या विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय 
प्रमुख यांनी वित्तीय अधिकारांचा वापर करतांना शासनाने त्याअनुषंगाने विहित केलेल्या नियम व 
कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करावी. 


2 सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२९१८१२४३०१३४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(केलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा.संसद/विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सवी 
८. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव. 
९. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
१०. मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा.राज्यमंत्री, (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१४. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१६. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग (सर्व) 
१७. वित्त विभाग (विनिमय/व्यय), मंत्रालय, मुंबई. 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१९. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२०. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (सवी 
२१. प्रकल्प अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (सर्व) 
२२. सर्व सह / उप सचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
२३. निवडनस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


